जेव विविधता संवर्धन कार्यक्रमांतर्गत निर्माण 
करण्यात आलेली ave अस्थायी पदे सन 
२०२४-२५मध्ये पुढे चाळू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डब्ल्युएलपी-०४.२४/प्र.क्र.८२/भाग-३/फ-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :-१० एप्रिल, २०२४. 
वाचावे :- 
१. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : एमएफएस-२०१७/प्र.क्र. ७७/फ-८, 
दि.१३.०९.२०१९. 
२. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : एमएफएस-२०१७/प्र.क्र. ७७/फ-८, 
दि.२१.०९.२०२१. 
३. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : डब्ल्युएलपी-०३.२२/प्र.क्र.६७/फ-१, 
दि.१७.०३.२०२२. 
४. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : डब्ल्युएलपी-०३.२२/प्र.क्र.६७/फ-१, 
दि.१६.०९.२०२२. 
५. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक : पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, 
दि.२१.०२.२०२४. 
६. उप वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्रमांक : कक्ष-३/योजनेत्तर/प्र.क्र.०७(२३-२४/२३४, दि.२६.०२.२०२४. 
प्रस्तावना:- 
जैव विविधता संवर्धन कार्यक्रमांतर्गत निर्माण करण्यात आलेल्या १५० अस्थायी पदांना सन २०२३-२४ 
मध्ये संदर्भ क्रमांक ३ व ४ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक 09.03.2023 ते दिनांक २९.०२.२०२४ पर्यंत चालू 
ठेवण्यास मंजुरी प्रदान करण्यात आली होती. 


२. आता, संदर्भ क्रमांक ६ च्या पत्रान्वये, उप वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर यांनी जेव विविधता संवर्धन कार्यक्रमांतर्गत निर्माण करण्यात आलेल्या १४९ अस्थायी पदांना सन २०२४- 
२०२५ मध्ये दिनांक ०१.०३.२०२४ ते दिनांक २८.०२.२०२५ पर्यंत चालू ठेवण्याबाबत प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी 
सादर केला आहे. 


३. प्रशासकीय विभागाच्या आकृतिबंधातील समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा 
मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा 
अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०२४ ते दिनांक ३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे 
अधिकार वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक ५ च्या शासन निर्णयान्वये संबंधित प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात 
आले आहेत. 


शासन निर्णय :- 


वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक ५ शासन निर्णयाच्या अधिन राहून जेव विविधता संवर्धन कार्यक्रमांतर्गत 
निर्माण करण्यात आलेल्या १४९ अस्थायी पदांना सन २०२४-२५ मध्ये दिनांक ०१.०३.२०२४ ते दिनांक 
३१.०८.२०२४ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. सबब, जैव विविधता संवर्धन कार्यक्रमांतर्गत निर्माण करण्यात आलेल्या १४९ अस्थायी पदांच्या 
आस्थापनेवर होणारा खर्च " २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेतर), ०२ पर्यावरणीय वनीकरण आणि 
वन्यजीवन, ११० वन्यजीवन संरक्षण, (००)(०१) निसर्ग संवर्धन व वन्य VS] संरक्षण (२४०६ ०७६६)" या 
लेखाशीर्षाखाली सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध होणाऱ्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


३. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: असंक्र-१००१/प्र.क्र.२९/(भाग-६)/ 
२००४/वित्तिय सुधारणा-१, दि.०१.०७.२००४, क्रमांक: असंक्र-१००१/ प्र.क्र.२९ /(भाग-७/ २००४/वित्तिय 
सुधारणा-१, दि.०१.०९.२००४, क्रमांक: असंक/१००४/प्र.क्र.१२/(भाग-२)/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, 
दि.४.१०.२००४. व क्रमांक : पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक २१.०२.२०२४ अन्वये प्रशासकीय 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०४१०१७०९४१०८१९ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SIDDESH TUKARAM SAWARDEKAR 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
SIDDESH TUKARAM 222s 

2.5.4.20=7dc40890d791d1b1e6bae88da52eabb63f1f3ab6258c7e318 

£8c37f3ae7c36f2, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=5712CE2D7A095C22E97EBB8F03C668B12EBA1DB0D 
S AWA R D E KA R D8E284883B7BD7FA74DA65D, cn=SIDDESH TUKARAM 

SAWARDEKAR 

Date: 2024.04.10 17:21:56 +05'30' 


(सिध्देश सावर्डेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी, 
महसूल व वन विभाग 
प्रति, 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, कांदळवन कक्ष, मुंबई. 
५. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पुर्व नागपूर. 
६. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पश्चिम, मुंबई. 
वनसंरक्षक तथा क्षेत्रसंचालक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती. 
८. वनसंरक्षक तथा क्षेत्रसंचालक, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर. 
. उप संचालक (बफर), ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर. 
१०. महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
११. फ-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ (निवड नस्ती). 


Cc WwW AD -5 


शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक डब्ल्यूएलपी-०४.२४/प्र.क्र.८२/भाग-३/फ-१, 
दिनांक :- १० Utes, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र 
(दिनांक ०१.०३.२०२४ ते दिनांक ३१.०८.२०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ दिलेली पदे) 


Pass ळर 
बजा 
ळर 
उपवनसंरक्षक 

५ ।विभागीय वन अधिकारी 

र 

७ ।सहाय्यक वनसंरक्षक 
उपवनअभियंता 

९ ।वनक्षेत्रपाल 


A} 0 
AN | AW 


-0 
टन 


[४] [७] 
mn S aL me) 


मुख्य लेखापाल 
लेखापाल 


लिपीक/ टंकलेखक UIE क 
भव 


Weer 
लघुटंकलेखक 


[ee sr कि. 
लघुलेखक (निम्नश्रेणी) 
3 


KKKKKKK 


-O 


[४] 
A 


